प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती- 
भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, 
अमरावती विभाग, अमरावती. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि २५१८/प्र.क्र.१०४/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०३ डिसेंबर, २०१८ 


शासन आदेशा 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दिनांक 
१७.१२.२०१६ अन्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, मंत्रालयीन संवर्गातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबत करावयाची कार्यपध्दती सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.१२०/१४, दिनांक ३१.८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित 
करण्यात आली आहे. या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार मंत्रालयीन विभागातील खाली नमूद 
केलेल्या सहायक कक्ष अधिकाऱ्याची सेवा गृहनिर्माण विभागाच्या अखत्यारीतील भाडे नियंत्रण कायदा 
न्यायालय, अमरावती विभाग, अमरावती या कार्यालयातील “अधिक्षक वर्ग-२ ” या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । सहायक कक्ष अधिकाऱ्याचे | प्रतिनियुक्‍्तीचे ठिकाण | प्रतिनियुक्तीच्या 
नांव व विभाग ठिकाणावरील पद 
Ps . | श्री.अ.म.कुमेरिये, भाडे नियंत्रण कायदा | अधिक्षक वर्ग-२ 
अन्न, नागरी पुरवठा व न्यायालय, अमरावती 
ग्राहक संरक्षण विभाग विभाग, अमरावती 


२. श्री. अ.म.कुमेरिये, सहायक कक्ष अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
यांची प्रतिनियुक्ती धोरणातील सेवेची ७ वर्षे सेवेची अट शिथिल करुन त्यांची भाडे नियंत्रण कायदा 
न्यायालय, अमरावती विभाग, अमरावती या कार्यालयात प्रथमत: २ वर्षाच्या कालावधीसाठी खाळील 
अटी व शर्तीनुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


(आ) ज्या तारखेला शासकीय सेवेतील पदाचा कार्यभार सुपूर्द करील त्या तारखेपासून 
प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला संबंधित कर्मचारी 
आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्वीकारील त्या तारखेला समाप्त होईल. 

(ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्याला परत बोलावून घेण्याचा 
अधिकार शासन/संवर्ग नियंत्रण अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी राखून ठेवील 

(क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्याला मूळ 
विभागाकडे परत पाठवण्याची मुभा स्वीयेत्तर AAT राहील. मात्र याप्रमाणे परत 
पाठवण्यापूर्वी स्वीयेत्तर नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याळा तीन महिन्यांची 
नोटीस दिली पाहिजे; आणि 


DIRT आदेडा क्रमांकः प्रतिनि २५१८/प्र.क्र.१०४/१४-अ 


(ड) त्याने मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला Seal आहे अशी कमीत कमी तीन 
महिन्यांची लेखी नोटीस झासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्याला मूळ 
विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


३. प्रतिनियुक्‍तीच्या काळावधीत संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्ती भत्ता देय असणार नाही. 
म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा...इ.) नियम १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट दोन) व सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७-१२-२०१६ व १६-०२-२०१८ मधील तरतुदी विचारात 
घेऊन, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती याबाबत गृहनिर्माण 
विभाग/गृनिधो १ यांच्याशी सल्लामसलत करुन ठरवाव्यात. 

४. श्री. PARA, सहायक कक्ष अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांच्या 
इतर सर्व प्रशासकीय बाबी त्यांचे प्रशासकीय विभाग आणि गृहनिर्माण विभाग/गृनिधो-१ यांचेमार्फत 
हाताळण्यात येतील 

५. श्री. PARA यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर हजर होण्यासाठी विभागाने तत्काळ कार्यमुक्त 
करावे. 

६. सदर शासन seat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२०४१४४७२८७९०७ असा आहे. सदरहू आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
Gajanan Bhimrao. ५५५५००७ 


General Administration 


htra, 
)a8021798a5c1 ed41ada8a72 


Gurav sen eye 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.अ.म.कुमेरिये, सहायक कक्ष अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
(विभागामार्फत) 
प्रत, 


१) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२) अ-.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग/गृहनिर्माण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
३) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, अमरावती विभाग, अमरावती. 
द्वारा: विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग आवार, जिल्हा अमरावती -४४४६०२ 
४) सह/उप सचिव (आस्थापना), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०००३२. 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या विभागातील संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी 
यांच्या सेवा प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देताना परिच्छेद ३ मध्ये नमूद केल्यानुसार कार्यवाही 
करुन काढण्यात आलेल्या आदेशाची प्रत या कार्यासनाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावी. 
५) सह/उप सचिव (गृनिधो-१), गृहनिर्माण विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, श्री.कुमेरिये, सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या सेवा 
प्रतिनियुक्तीने त्वरेने उपलब्ध होतील याबाबत त्यांनी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग (नापु-२७) या कार्यासनाकडे पाठपुरावा करावा. 
६) सा.प्र.वि./का.क्र.१४-अ (संग्रहार्थ/निवड नस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


